RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष २, अंक १६ ] 


शुक्रवार, एप्रिल २९ , २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठ २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


.. 


. 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन, मुंबई , दिनांक २८ एप्रिल २०१६ . 

अधिसूचना 


क्रमांक १ / ड-१५/ २०१६ - महाराष्ट्र विधानपरिषद नियमांतील पुढील सुधारणा उक्त नियमांतील नियम २१ ९ च्या पोट -नियम ( ३ ) ला अनुसरून, याद्वारे 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत : 

महाराष्ट्र विधानपरिषद नियमात सुधारणा 
( १) नियम २१४ - क. नंतर पुढील नियम नव्याने दाखल करण्यात येईल 


“ 


मराठी भाषा समिती . 


२१४ - ड. दरवर्षी, विधानपरिषदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभानंतर , शक्य तितक्या लवकर , सभापती विधानसभेच्या नियमान्वये घटीत 

करण्यात आलेल्या मराठी भाषा समितीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी चारपेक्षा अधिक नाहीत इतक्या सदस्यांना नामनिर्देशित करतील. ”. 


( २) नियम २१५ 

नियम २१५ या नियमांतील “ आणि अल्पसंख्याक कल्याण समिती ” या मजकूराऐवजी ", अल्पसंख्याक कल्याण समिती आणि मराठी 
भाषा समिती ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


उत्तमसिंग चव्हाण, 


सचिव , 


महाराष्ट्र विधानपरिषद . 


भाग चार - क - २५–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , एप्रिल २९ , २०१६ / वैशाख ९, शके १ ९ ३८ 


MAHARASHTRA LEGISLATURE SECRETARIAT 


Vidhan Bhavan , Mumbai, dated 28th April , 2016 


NOTIFICATION 


No. 1/D - 15 / 2016 — In pursuance of sub -rule (3 ) of rule 219 of the Maharashtra Legislative 
Council Rules, the amendments to the said rules , are hereby published : 


AMENDMENT TO THE MAHARASHTRA LEGISLATIVE COUNCIL RULES 


( 1 ) After rule 214 - C . the following new rule 214 - D shall be inserted ; 


“ Committee on Marathi Language . 


214 - D . As soon as may be after the commencement of the first session of the Legislative 

Council in every year , the Chairman shall nominate not more than four members 
to represent on the Committee on Marathi Language constituted under the rules 

made by the Legislative Assembly .”. 
( 2 ) RULE 215 


In rule 215 , for the words " and Committee on Welfare of Minorities” the words 

the Committee on Welfare of Minorities and the Committee on Marathi Language" 
shall be substituted . 


> 


UTTAMSING CHAVAN , 

Secretary , 
Maharashtra Legislative Council . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


